सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात राज्ययोजनातंर्गत 
यंत्रसामुग्री खरेदीस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 

ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कोविड-२०२०/प्र.क्र.३१८/प्रहा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २४ फेब्रुवारी, २०२१ 


:] 
si 
— 

= 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६ / प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६ / प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 

शासन पत्र,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक कोविड-२०२०/ 
प्र.क्र.१८६/ प्रशा-१, दिनांक १९.०६.२०२० 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं / यंसाख / म / 
ससरु/कोविड १९/७५३९/२०२०, दिनांक ०७.१२.२०२० 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.संवैशिवसं / यंसाख / म / 
ससरु/कोविड १९/१४९/२०२०, दिनांक ०७.०१.२०२१ 


= 


AN 
~~ 


= 


o~ 
a 
~m 


mM 
~n 


शासन निर्णय :- 


ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे या संस्थेस कोविड-१९ उपाययोजनांतर्गत आवश्‍यक 
असणाऱ्या यंत्रसामुग्रीस उपरोक्त दिनांक १९.०६.२०२० च्या शासन पत्रान्वये मान्यता प्रदान 
करण्यात आली होती. सदर पत्रान्वये खरेदीस मान्यता प्रदान केलेल्या यंत्रसामुग्नीपैकी काही 
यंत्रसामुग्री विविध कारणांमुळे खरेदी होवू न शकल्याने संबंधित संस्थेकडे निधी शिल्लक राहिला 
आहे. सदर शिल्लक राहिलेल्या निधीतून उपरोक्त दिनांक १९.०६.२०२० च्या पत्रात नमूद तथापी 
प्रत्यक्षात खरेदी न करण्यात आलेल्या यंत्रसामुग्री ऐवजी खाळीळ तक्त्यात नमूद 
रुपये ४,६५,४२,४४०/-(रुपये चार कोटी, पासष्ठ लक्ष, बेचाळीस हजार, चारशे चाळीस फक्त) 
इतक्या रक्कमेची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास मान्यता प्रदान करण्याची विंनती संचालनालयाने 
उपरोक्त दिनांक ०७.१२.२०२० च्या पत्रान्वये केलेली आहे. सदर यंत्रसामुग्री कोविड-१९ साठी 
विविध संस्थांना आवश्‍यक आहे असे प्रस्तावात नमूद आहे. सदर बाब पहाता विभागाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२०/प्र.क्र.३१८/प्रशा-१ 


नियंत्रणाखालील ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे संस्थेस त्यांच्याकडे उपरोक्‍त शिल्लक राहिलेल्या 
निधीतून रुपये ४,६५,४२,४४०/- (रुपये चार कोटी, पासष्ठ लक्ष, बेचाळीस हजार, चारशे चाळीस 


फक्‍त) इतक्या रक्कमेच्या सुधारित यंत्रसामुग्री खरेदीस मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. यंत्र उपकरणाचे नाव नग संख्या | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
eae पोर्टबळल डी.आर.एक्स रे मशीन ०२ २५२०००० ५०४०००० 
२ | ए.बी.जी.मशीन ०२ १२९८००० २५९६००० 
2 व्हिडीओ लॅरिंगोस्कोप १० ११२००० ११२०००० 
४ | व्हिडीओ इनडायरेक्ट आप्थल्मोस्कोप 0१ ६७२००० ६७२००० 
५ | मल्टीपरा मान्टिर विथ इईटीसीओटू १४ ४१६५८२) ५८३२१४८ 
६ | अँनेस्थेशिया वर्कस्टेडान सिस्टीम २ ३१९९८४० ६३९९६८० 
७ | बीआयएस मॉनिटर | 300000 300000 
८ | मायक्रो स्टीम ईटीसीओटू मॉनिटर 1१ २६०००० २६०००० 
९ | लेप्रोस्कोपीक सर्जरी start टेबल ०२ ४३५४६३ ८७०९२६ 
विथ अँक्सेसरीज 
१० व्हेन फाईडर कोल्ड लाईट 0१ | १ १२५००० १२५००० 
oa q | हॉस्पीटल ग्रेड ब्रेस्ट मिल्क पंप ०२ १५०००० ३००००० 
१२ | पल्स ऑक्सीमीटर ०२ ९५००० १९०००० 
१३ | बबल सी पॅप ०४ ३९४१३२ १४७६५२८ 
१४ | बिलीरुबीनोमीटर ०२ ३५०००० (७0०0000 
१५ | न्युओफ ०२ ८६२०३ १७२४०६ 
१६ | इपल्स ऑक्सीलोमीटर हिके  ो ९५२००० ९५२००० 
qo | पोर्टेबल २ डी इको विथ कलर डॉपलर i oe || 3233233 3233233 
१८ | सेंट्रीफयुज मशीन 0१ १४९००० १४९००० 
१९ | रेफ्रोजरेटर | od | ४८९०० ४८९०० 
२० | सिगल पॅन इलेक्ट्रॉनिक बॅलन्स fa" | 30000 30000 
२१ | डिस्टीलेडान प्लांट 0१ | 30000 30000 
२२ | केलोरीमीटर | od | १७००० १७००० 
२३ | पीएफटी मशीन पोर्टेबल = १५१२०० १५१२०० 
२४ | फ्ला Seles 0१ || २५०००० २५०००० 
२५ । पोर्टबल ट्युब सिलर 0१ १ १४५५०० १४५५०० 
२६ । सेंट्रीफयुज (१६ ट्युब) 0१ २२८०० २२८०० 
२७ । रेफ्रोजिरेटेड ब्लड बंक सेंट्रीफयुज (१६ शिका ४५००००० ४५००००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२०/प्र.क्र.३१८/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्र उपकरणाचे नाव नग संख्या | प्रती नग किंमत | एकूण किंमत 
ब्लड बँग कपॅसिटी) 
२८ | बँच टॉप सिलर |. कत. || १ १४९४०८ १४९४०८ 
२९ । डबल पॅन डिजीटल बॅलन्स 0१ १ ४९४०८ ४९४०८ 
३० | सेमी ऑटोमेटेड युरीन अनालायझर 0१ १ १२०००० १२०००० 
३१ | बायनोक्युलर हायएंड मायस्क्रोस्कोप तिशी १ ६८००३ ६८००३ 
फॉर लेंबोरेटरी वर्क 
३२ । फुली ओटोमेटेड स्टरलायजिग am q १७५०००० १७५०००० 
सिस्टीम 
३३ | रिअल टाईम आरटी मशीन विथ पावर io! ११००००० ११००००० 
बॅकअँप 
३४ । टुक्लंब क्वॉटो रिअल पीसीआर | १ १४५६००० १४५६००० 
वर्कस्टेशान विथ अँक्सेसरीज 
३५ | मिलीपार पॉझीटीव्ह GRR L~ q ४५०००० ४५०००० 
फिलीस्टेशन 
३६ | ¢ चॅनल व्हेरीएबल, ५०-१२०० 0१ | १००३०० १००३०० 
३७ | इमुनोअमी sel अनाळायझर विथ ae q ५०१५००० ५०१५००० 
अँक्सेसरीज 
एकूण ४६५४२४४० 
अटी :- 

१. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेकडे राज्ययोजनातंर्गत उपलब्ध 
असलेल्या निधीतून करण्यात येईल. 

२. यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीच्या किंमतीची खातरजमा संबंधित संस्था व संचालनालयाने 
केलेली आहे. 

३. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 
आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
करावी. 

४. सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या 


& प 


कार्यपध्दतीची नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 
वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२०/प्र.क्र.३१८/प्रशा-१ 


मार्फत करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक 
खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

६. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेडहाक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ 
शकतील अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्यक असल्याबाबत 
संचालकांनी खात्री करावी. 

८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक 
राहील. 

९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 

१०. उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ " किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या 
शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाश्रीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१०. वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 
आणि यंत्रसामुग्री (४२१० १६२९) 
५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२०/प्र.क्र.३१८/प्रशा-१ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०२२४११२१५६५५१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHAR 
RAO DAHAL 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 


. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 


४. अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
. निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


